सन 2098-20 AY झालेल्या क्रीडा स्पर्धेत 
सहभागी झालेल्या २५१६ खेळांडुपैकी 
प्रलंबीत १६८ खेळाडुंना शिष्यवृत्ती वितरीत 
करण्यासाठी निधी वितरण. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : निविप्र ४०२१/प्र.क्र.१२१/क्रीयुसे -२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २८ मार्च, २०२२. 


वाचा - 
१. शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , शासन निर्णय क्रमांक राक्रीधो २०१२/प्र.क्र.१४५/ 
१२/ क्रीयुसे-२, दि. ०४ जुले, २०१३. 
२. क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाचे पत्र क्र. क्रीडाशिष्यवृत्ती/निधीवितरण/ 
२०२१-२२/ का-४/२३५, दि.२८.४.२०२१. 
प्रस्तावना - 
सन २०१९-२० मध्ये राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय शालेय, महिला, ग्रामीण व इतर क्रीडा स्पर्धेत सहभागी झालेल्या 
२५२६ खेळांडूना क्रीडा नैपुण्य शिष्यवृत्ती वितरीत करण्यात आली असुन १६८ काही खेळाडूंची शिष्यवृत्ती वितरीत 
करणे बाकी आहे. सदर खेळाडूंची शिष्यवृत्ती (निधी) सन २०२१-२२ अदा करण्यासाठी तरतूद उपलब्ध करून देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०१९-२० या अर्थिक वर्षामध्ये राष्ट्रीय शाळेय,व इतर क्रीडा स्पर्धेत सहभागी २५२६ खेळाडुंपैकी १६८ 
खेळाडुंना शिष्यवृत्ती अदा करण्यासाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात “क्रीडा नैपुण्य शिष्यवृत्ती २२०४ १६६७, 
३४ शिष्यवृत्ती विद्यावेतने या लेखाशिर्षाखाली सुधारित अंदाजाद्वारे मंजूर रू.१०.०० लक्ष इतक्या तरतूदीमधून 
रु.६,८८,९००/- (रुपये सहा लक्ष अठ्ठयाऐंशी हजार नऊऱी फक्‍त ) इतकी रक्‍कम वितरित करण्यास याद्वारे मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
२. उपरोक्त संदर्भात होणारा खर्च “२२०४ १६६७, ३४ शिष्यवृत्ती /विद्यावेतने” या लेखाशिर्षाखालील सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. सदरचे अनुदान ज्या 
प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे. 


|. उपरोक्त निधी आवश्‍यकतेनुसार मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्यावेळेस निधी प्रत्यक्ष खर्च 
करावयाचा त्याच वेळी आंहरीत करावा. शासन लेख्याबाहेर बँक खात्यात हा निधी ठेऊ नये. 

॥. राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध आदेश/नियम/ शासन निर्णय 
वित्तीय नियमावली यांची अंमलबजावणी करुन वरील वितरीत तरतूदीचा विनियोग करण्याच्या अधीन राहून 
उपरोक्त तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. उपरोक्त परिच्छेदातील क्रीडा नैपुण्य शिष्यवृत्ती अनुदान मंजूर करण्यासंदर्भात संदर्भाधिन क्र.१ च्या शासन 
निर्णयामधील अटी व शर्ती लागू राहतील 

४. उपरोक्त संदर्भात होणारा खर्च हा “२२०४ १६६७, ३४ शिष्यवृत्ती /विद्यावेतने” या लेखाशिर्षाखाली 
टाकण्यात यावा. या प्रयोजनार्थ लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, संचालनालय, पुणे यांना “आहरण व संवितरण 
अधिकारी” म्हणून व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः निविप्र ४०२१/प्र.क्र.१२१/क्रीयुसे -२ 


५. सदरचा झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक- अनौसं.२९८/२०२२/व्यय-५, 
दि.०९.०३.२०२२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे 

६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक संकेताक क्रमांक २०२२०३२८१३०८४१७३२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. रि 
Swati Madhukar ०५०. 


20=82e1 d6f07c5cabf5884958ee70015d36b35b2c07e9700F 
262cba2439a8 


INumber=007d84f8ce44beba86b0ca2d0155d67cc1a9dbaté 
a n a d59bc9d8067628d62bcdc1a, cn=Swati Madhukar |: 
Date: 2022.03.31 11:08:31 +05'30 


(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्षनेता(विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई 
४. मा.राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सर्व विधानसभा / विधान परिषद सदस्य यांचे स्वीयसहायक 
६. प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
७. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८. महालेखापाल(लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर 
९. महालेखापाल(लेख), महाराष्ट्र-१, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर 
१०. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई.( HIST संचालनालयामार्फत), 
११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी(क्रीडा संचालनालयामार्फत). 
१२. वरीष्ठ कोषागार अधिकारी(क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१३. लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य पुणे (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१४. सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी(क्रीडा संचालनालयामार्फत). 
१५. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


